सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ४२ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ५६ , 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

२४२ ९ 
ते 

२४२ ९ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २४३० 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२४८२ 


औ . भाग १-४२ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ७३ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ७४ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


विधी व न्याय विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक : - २३ सप्टेंबर , २०२२ 

अधिसूचना 

क्र . डिजीपी -२७१८ / प्र.क्र .२५६ / का -१४ : - अॅड . संजय त्रिंबकराव लाठकर आणि अॅड . रमेश विनायकराव राजूरकर यांना “ सहायक सरकारी 
वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ” जिल्हा व सत्र न्यायालय , नांदेड या पदावर पुढील आदेशापर्यंत देण्यात आलेली मुदतवाढ तात्काळ प्रभावाने 
या अधिसुनेद्वारे संपुष्टात आणण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


२४२ ९ 


प्रविण अ . कुंभोजकर , 
उप विधि सल्लागार - नि - उपसचिव , 

महाराष्ट्र शासन . 


२४३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


२ 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर -१ ९ / ०६.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


- 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम ( १ ) 
अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

. 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 


शके १ ९ ४४ 


गावाचे नांव : - पिंपळटक्का ( कुंडदरा ) तालुका : - वडवणी जिल्हा : 

बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

३६० 

एकूण 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ मौजे पिंपळटक्का ( कुंडदरा ) ता . 
वडवणी जि . बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र .२ 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


क्षेत्र हे . आर 

१.६७ 

१.६७ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पिंपळटक्का ( कुंडदरा ) तालुका : - वडवणी जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 

अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


.१०.२०२२ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


- 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 
२४३१ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


३ 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर - ९ ३ / ०५ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

४ 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 


गावाचे नांव : - पिंपरवाडा तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . 

आर 

३३ ९ 

१.५० 

एकूण 

१.५० 


प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ९ मौजे पिंपरवाडा ता . धारूर जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ९ 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट २ 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


गावाचे नांव : - पिंपरवाडा तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


दिनांक : .१०.२०२२ 
ठिकाण : 
: माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


२४३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


४ 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ३६ / ०५.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - टाकरवण तालुका : - माजलगांव जिल्हा : - बीड 

अ . क्र . 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 

१ . 

३२० 

२ . 

२७४ 

एकूण 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव : 
जि . बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ४ 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


पाझर तलाव क्र . ४ मौजे टाकरवण ता . माजलगांव 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - टाकरवण तालुका : - माजलगांव जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 

अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


०.५० 

१.३७ 

१.८७ 


दिनांक : .१०.२०२२ 
ठिकाण : माजलगाव 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे 
कायद्याच्या कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात 
आले आहे . प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० 
दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन 
अधिकारी , माजलगाव यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
माजलगाव यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

- 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) नुसार 
अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ३१ / ०८.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 

२ . 

३ . 

४ . 


गावाचे नांव : - पुसरा तालुका : - वडवणी जिल्हा : - बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 


२४५ 

२४५ 

२६२ 

२६२ 

एकूण 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . १ मौजे पुसरा ता . वडवणी जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र . १ 

सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


गावाचे नांव : - पुसरा तालुका : - वडवणीजिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं. क्षेत्र ( हे.आर. ) 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


१.६० 

०.४० 

०.४४ 

०.२० 

२.६४ 


२४३३ 


दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू 
लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

.१०.२०२२ 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


२४३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


६ 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १७ / ०६.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 

२ . 

३ . 


शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - मोरवड तालुका : - वडवणी जिल्हा : - बीड 
गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


२२३ 

२२४ 

२२४ 

एकूण 

परिशिष्ट २ 


1 

प्रकल्पाचे नांव पाझर तलाव क्र . २ मौजे मोरवड ता . वडवणी जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- प्पाझर तलाव क्र . २ 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - मोरवड तालुका : - वडवणी जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


०.१५ 

०.२५ 

०.८१ 

१.२१ 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

.१०.२०२२ 


माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ २४३५ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १० / ०८.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - खंडोबाचीवाडी ( चिंचखोरी ) तालुका : - वडवणी जिल्हा : 

बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 


अ . क्र . 

१ . 

२ . 

३ . 

४ . 


५ . 

६ . 

७ . 

८ . 

९ . 

१० . 


५ ९ ४ 


५ ९ ५ 

५ ९ ५ 

५ ९ ५ 

५ ९ ७ 

५ ९ ७ 

५ ९ ७ 

५ ९ ७ 

५ ९ ७ 

५ ९ ७ 

एकूण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ मौजे खंडोबाचीवाडी ( चिंचखोरी ) ता . 
वडवणी जि . बीड 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


प्रकल्पाचे विवरणः - गाव तलाव क्र . २ 

सामाजिक फायदे : - लोणी सांगवी उच्च पातळी बंधारा क्षेत्रातील मौजे 
पुरुषोत्तमपूरी ता . माजलगांव 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


क्षेत्र हे . आर 

0.90 

०.४२ 

०.२० 

०.२० 

०.१२ 

०.१२ 

०.१२ 

०.१२ 

०.११ 

०.११ 

२.२२ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - खंडोबाचीवाडी ( चिंचखोरी ) तालुका : - वडवणी 
जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे.आर. ) 

स.नं. / ग.नं . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

दिनांक : .१०.२०२२ 
ठिकाण : माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


२४३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - खंडोबाचीवाडी ( यादवखोरी ) तालुका : - वडवणी 

जिल्हा : - बीड 


८ 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १७ / १४- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पूर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , 
माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 


गट नं . / सर्व्हे नं . 

६० ९ 

एकूण 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . १ मौजे खंडोबाचीवाडी ( यादवखोरी ) ता . 
वडवणी जि . बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र . १ 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - खंडोबाचीवाडी ( यादवखोरी ) तालुका : - वडवणी 
जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे.आर. ) 

स.नं. / ग.नं. 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र हे . आर 

२.४५ 

२.४५ 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


.१०.२०२२ 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ २४३७ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - खडकी ( माळ्याचीखोरी ) तालुका : - वडवणी जिल्हा : 

बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 


९ 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १७ / १४.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 


si 
si 
x 
gi 


२ . 


३ . 


४ . 


५ . 


६ . 

७ . 


८ . 


८०५ 

८०५ 

८०५ 

८०५ 

८०६ 

८०६ 

८०६ 

८०६ 

एकूण 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . १ मौजे खडकी ( माळ्याखोरी ) ता . 
वडवणी जि.बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः गाव तलाव क्र . १ 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


क्षेत्र हे . आर 

०.६० 

०.२ 

०.२० 

०.२ 

०.११ 

०.१८ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - खडकी ( माळ्याचीखोरी ) तालुका : - वडवणी जिल्हा : 
बीड 
क्षेत्र ( हे.आर. ) 


स.नं. / ग.नं . 


परिशिष्ट ४ 

सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


0.0 

०.० ९ 

१.६७ 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव 
यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 
दिनांक : 

.१०.२०२२ 

ठिकाण : माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


२४३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


१० 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १२ / ०८.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


४ 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - खडकी ( विजदरा ) तालुका : - वडवणी जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र हे . आर 

अ . क्र . 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

१ . 

१८० 

२ . 

१७ ९ 

एकूण 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . २ मौजे खडकी ( विजदरा ) ता . वडवणी 
जि . बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः - गाव तलाव क्र . २ 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


०.३२ 

०.२ ९ 

०.६१ 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - खडकी ( विजदरा ) तालुका : - वडवणी जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं. क्षेत्र ( हे . आर . ) 

अ.क्र . 

लागू नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 
लागू नाही . 


करावे : 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

दिनांक : .१०.२०२२ 
ठिकाण : माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 
२४३ ९ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


११ 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ४१ / ०६.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय 
अधिकारी , माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांना जिल्हाधिकारी 
यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - पहाडी पारगांव ( धामनदरा ) तालुका : - धारूर जिल्हा : 

बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

४८ 

एकूण 


अ . क्र . 
१ . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ५ मौजे पहाडी पारगांव ( धामनदरा ) ता . 
धारूर जि . बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः - गाव तलाव क्र . ५ 
सामाजिक फायदे : - सिंचन 

( पायभूत सोयीसुविधा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पहाडी पारगांव ( धामनदरा ) तालुका : - धारूर जिल्हा : 
बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे.आर. ) 


अ.क्र . 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 
सामाजिक आघात निर्धारण अहवालाचा गोषवारा 

लागू नाही . 


क्षेत्र हे . आर 

०.७५ 

०.७५ 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी माजलगाव तथा भूसंपादन अधिकारी , माजलगाव यांचे 
कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


दिनांक : .१०.२०२२ 
ठिकाण : माजलगाव 


करावेः 


नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगाव 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


२४४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - कासारी ( हाडुळदरा ) तालुका : - धारूरजिल्हा : - बीड 

अ . क्र . 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 

३८२ 

२.०० 

एकूण 

२.०० 


१२ 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर ०६ / ०६.- ज्याअर्थी , समोचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम -२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे 
प्रदर करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली 

अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली 
आहे . आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या 
अनुसुचि -१ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे कलम -१५ 
च्या पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधिक कुटूंबीयांच्या पूनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ 
मध्ये विनिर्दीष्ठ केले आहे . 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड- ( छ ) 
अन्वये समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


१ . 


अनुसूची - दोन 


भाग १ - पुरवणी 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - गाव तलाव क्र . २ मौजे कासारी ( हाडुळदरा ) ता . धारूर 
जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र . २ मौजे कासारी ( हाडुळदरा ) ता . 
धारूर जि . बीड 

सामाजिक फायदेः- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - कासारी ( हाडुळदरा ) तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 

अ.क्र . 

लागू नाही . 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

.१०.२०२२ 

दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 
२४४१ 

परिशिष्ट १ 


१३ 

उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 


नुसार अधिसुचना 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर ४७ / ०४.- ज्याअर्थी , समोचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम -२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे 
प्रदर करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली 

अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली 
आहे . आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या 
अनुसुचि -१ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , अनुसूची दोन 
मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे कलम -१५ 
च्या पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधिक कुटूंबीयांच्या पूनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ मध्ये विनिर्दीष्ट केले 
आहे . 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड- ( छ ) अन्वये 
समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पिंपरवाडा ( कळबदरा ) तालुका : - धारूर जिल्हा : - बीड 

अ . क्र . 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . 

१ . 

४०२ / ३३८ 

०.६० 

२ . 

४०६/३४० 

३.६० 

३ . 

४०५ / ३३ ९ 

०.५५ 

४ . 

४०७ / ३३ ९ 

१.४० 

एकूण 

६.१५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नावः- पाझर तलाव क्र . ८ मौजे पिंपरवाडा ( कळबदरा ) ता . धारूर 
जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- पाझर तलाव क्र . ८ मौजे पिंपरवाडा ( कळबदरा ) 
ता . धारूर जि . बीड 


सामाजिक फायदेः- शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पिंपरवाडा ( कळंबदरा ) तालुका : - धारूर जल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं. क्षेत्र ( हे.आर. ) 

अ.क्र . 

लागू नाही . 


आर 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिपः- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


.१०.२०२२ 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


२४४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


१४ 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर -१७ / ०५ - ज्याअर्थी , समोचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम -२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे 
प्रदर करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली 
आहे . आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या 
अनुसुचि - १ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यक आहे किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे कलम -१५ 
च्या पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधिक कुटूंबीयांच्या पूनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ 
मध्ये विनिर्दीष्ठ केले आहे . 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड- ( छ ) 
अन्वये समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


अ . क्र . 

१ . 


و بد بید 


गावाचे नांव : - पिंपरवाडा ( गोपाळचावाडा ) तालुका : - धारूर जिल्हा : 

बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 


२ . 


३ . 


शके १ ९ ४४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


३३ 

३३ 

५१ 

एकूण 


दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नावः- पाझर तलाव क्र . ६ मौजे पिंपरवाडा ( गोपाळचावाडा ) ता . 
धारूर जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- पाझर तलाव क्र . ६ मौजे पिंपरवाडा ( गोपाळचावाडा ) 
ता . धारूर जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पिंपरवाडा ( गोपाळचावाडा ) ता . धारूर जि . बीड जिल्हा : 
बीड 
क्षेत्र ( हे.आर. ) 


स.नं. / ग.नं . 


क्षेत्र हे . आर 

२.३७ 

०.९ ७ 

०.४१ 

३.७५ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

.१०.२०२२ 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 
२४४३ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


१५ 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 


नुसार अधिसुचना 

क्र . २२ / एलएनक्यु / एसआर २४ / ०८.- ज्याअर्थी , समोचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम -२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे 
प्रदर करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात 
आलेली आहे . आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत 
जोडलेल्या अनुसुचि -१ मध्ये अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , 
अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे कलम १५ 
च्या पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधिक कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे 
घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ 
मध्ये विनिर्दीष्ठ केले आहे . 

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड - ( छ ) 
अन्वये समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


अ . क्र . 


१ . 


२ . 


गावाचे नांव : - वडवणी तालुका : - वडवणी जिल्हा : - बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 

१८५ 

१८६ 

एकूण 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नावः- पाझर तलाव क्र . १३ मौजे वडवणी ( बिचकुलदरा ) ता . 
वडवणी जि . बीड 


०.१७ 

१.१८ 

१.३५ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- पाझर तलाव क्र . १३ मौजे वडवणी ( बिचकुलदरा ) 
ता . वडवणी जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - वडवणी ( बिचकुलदरा ) तालुका : - वडवणी जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर. ) 

अ.क्र . 

लागू नाही . 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

.१०.२०२२ 


दिनांक : 
ठिकाण : माजलगाव 


उपविभागीय अधिकारी 


माजलगाव 


२४४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - मोरवड तालुका : - वडवणी जिल्हा : - बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 

२२३ 

१.२१ 

२२३ 

०.१२ 

२२३ 

०.०८ 

एकूण 


१६ 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 

क्र .२२ / एलएनक्यु / एसआर २३ / ०८ . - ज्याअर्थी , समोचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम -२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदर करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याव्दारे 
असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या अनुसुचि -१ मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे 
किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे कलम -१५ 
च्या पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधिक कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ मध्ये विनिर्दीष्ठ केले 

आहे . 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


अ . क्र . 


१ . 


२ . 

३ . 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नावः - पाझर तलाव क्र . ३ मौजे मोरवड ता . वडवणी जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ३ मौजे मोरवड ता . वडवणी 
जि . बीड 


१.४१ 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


अ.क्र . 

लागू नाही . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - मोरवड तालुका : - वडवणी जिल्हा : बीड 
क्षेत्र ( हे.आर. ) 

स.नं. / ग.नं. 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : .१०.२०२२ 

ठिकाण : माजलगाव 


माजलगाव . 


उपविभागीय अधिकारी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ २४४५ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - वारूळा तालुका : - माजलगांव जिल्हा : - बीड 

गट नं . / सर्व्हे नं . 

क्षेत्र हे . आर 

३३६ 

३३६ 

३३६ 

३३६ 

३३६ 

एकूण 


१७ 


उपविभागीय अधिकारी माजलगाव यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ ( १ ) 
नुसार अधिसुचना 


क्र . २२ / एलएनक्यु / एसआर ५२ / ०५.- ज्याअर्थी , समोचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाइर मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम -२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापूढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे प्रदर करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र.संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याव्दारे 
असे अधिसूचित केले आहे की यासोबत जोडलेल्या अनुसुचि - १ मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्ण केलेल्या जमीनीचा , अनुसूची दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे 
किंवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे कलम १५ 
च्या पोट कलम -२ अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची 
आवश्यकता आहे . याबाबत खात्री पटली आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम -१ ९ पोटकलम -१ च्या तरतुदी अन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे . असे याव्दारे घोषित 
करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसूची -३ मध्ये अधिक तपशिल वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधिक कुटूंबीयांच्या पूनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुर्नवसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची -४ मध्ये विनिर्दीष्ठ केले 

आहे . 


आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड- ( छ ) 
अन्वये समोचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याचे कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी माजलगांव 
यास पदनिर्देशित करत आहे . 


अ . क्र . 


१ . 


२ . 

३ . 

४ . 


५ . 


अ.क्र . 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नावः- पाझर तलाव क्र . ५ मौजे वारूळा ता . माजलगांव जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ५ 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी इतर सार्वजनिक 
हितार्थ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


लागू नाही . 


०.२० 

२.३२ 

०.५८ 

०.०८ 


गावाचे नांव : - वारूळा तालुका : - माजलगांव जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे.आर. ) 

स.नं. / ग.नं. 


०.३० 

३.४८ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाचे अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिपः- उक्त जमीनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी माजलगांव याच्या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : .१०.२०२२ 

ठिकाण : माजलगाव 


मा 


उपविभागीय अधिकारी 


व . 


२४४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


१८ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / २७ / २००२.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात 
आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये 
अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन 
संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम ( १ ) 
अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


१ 

२ . 

३ . 

४ . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र ०४ ढाळेवाडी ता . पाटोदा . जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

७१५ 

०.८३ ( पो.ख. ) गायराण 

७१६ 

०.६२ 

७१७ 

०.७२ 

७३२ 

०.१२ 


अ.क्र . 


शके १ ९ ४४ 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


२.२ ९ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र ०४. ढाळेवाडी ता . पाटोदा 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र ०४. ढाळेवाडी ता . पाटोदा 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


स.नं. / ग.नं . 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - ढाळेवाडी ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र 
शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार उक्त 
अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी 
लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 

दिनांक : ०८/१०/२०२२ 
ठिकाण : बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 
२४४७ 

१ ९ 

उपविभागीय अधिकारी ( अतियात ) वैजापूर , यांजकडून 

जाहिर प्रगटन 


औरंगाबाद विभाग 


जा.क्र . २०२२ / उपविअवै / इनाम / कावि -५६ सर्व जनता मौजे गंगापुर व 
मौजे आंबेवाडी ता . गंगापुर जि . औरंगाबाद यांना जाहिर प्रगटनाद्वारे कळविण्यात 
येते कि , मौजे गंगापुर ता . गंगापुर जि . औरंगाबाद येथील जामा मस्जिद 
इनाम जमीन सर्वे नं . ६५,७०,७२,८४,२१६ , २३१ व आंबेवाडी ता . गंगापुर 
जि . औरंगाबाद येथील सर्वे नं . ४४ व ५३ इनाम सेवा प्रित्यार्थ धारक करीत 
होते . मोहम्मद जफरउल्ला सिद्धिकी हे दिनांक २४.१२.२०० ९ रोजी राहत्या 
घरी , कोतवालपुरा औरंगाबाद येथे मृत्यू पावले असून त्यांचे मृत्यूनंतर 
त्यांचे वारसापैकी त्यांचा मुलगा नामे मोहम्मद इमरानऊल्ला सिद्दिकी पि . 
मोहम्मद जफरऊल्ला सिद्दिकी व इतर ३ रा . घर नं . २.३.३२ , बारापुल्ला , 
मिल कॉर्नर , औरंगाबाद जि . औरंगाबाद हे या कार्यालयास वारसाचे कार्यवाही 
करिता रुजू झले आहेत त्यानी दिलेल्या वारस प्रमाणपत्रानुसार खालील 
प्रमाणे वारस दर्शविण्यात आले आहे . 


१. इम्रानऊल्ला जफरऊल्ला सिद्दिकी ( मुलगा ) 

२. इरफानऊल्ला सिद्दिकी जफरऊल्ला सिद्दिकी ( मुलगा ) 

३. रिजवानऊल्ला जफरऊल्ला सिद्दिकी ( मुलगा ) 
४. मोहम्मद एहसानऊल्ला सिद्दिकी ( मुलगा ) 


सबब प्रकरणातील उक्त वारसाचे कार्यवाहीत ज्या कोणाचे हितसंबंध 
असतील त्यांनी हे जाहिर प्रगटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्याचे तारखेपासुन सहा आठवड्याच्या आत संबंधित कागदपत्रासह 
लेखी आक्षेप उपविभागीय अधिकारी ( महसुल ) कार्यालय , वैजापुर ता . वैजापुर 
जि . औरंगाबाद येथे दाखल करावेत . मुदतीत आक्षेप प्राप्त न झल्यास 
अर्जदाराच्या नावे विरासत कार्यवाही मंजुर केली जाईल याची सर्व जनतेने 
नोंद घ्यावी . 


ठिकाण : वैजापुर 

दिनांक : १२/१०/२०२२ 


माणिक आहेर , 
उपविभागीय अधिकारी ( अतियात ) 

वैजापूर . 


२० 

प्र . अधिक्षक ( न्याय शाखा ) सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद , यांजकडून 


NOTICE OF INQUIRY 

( FORM No. 2 ) 
( नमुना क्रमांक - २ ) 

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नोंदणी कार्यालय , औरंगाबाद विभाग , 
औरंगाबाद . 

जा.क्र.जे -१ / ४२५३ / २०२२ 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद , 

दिनांक : ११.१०.२०२२ 
चौकशीची जाहिर नोटीस 
( सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , सन १ ९ ५० याचे 
कलम १ ९ / २२ / २८ ) 

सन २०१ ९ चा किरकोळ अर्ज क्रमांक ८२२ / २०१ ९ कलम - किरकोळ 


सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था : - अंजुमन इशात - ए - तालिम ट्रस्ट , औरंगाबाद . 
नोंदणी क्र . एफ -३४ ( औ ) 

अर्जदार : - १. डॉ . अब्दुल गफार कादरी , रा . आझम कॉलनी , रोशन गेट , 
औरंगाबाद , व इतर 

गैरअर्जदार : कुणीही नाही . 


सर्व संबंधित लोकांना जाहिर नोटीसीने कळविण्यात येते की , सदरहु 
प्रकरणात अर्जदार यांनी वरील सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेसंबंधात कलम 
किरकोळ अन्वये नोंदी दाखल करण्यासाठी अर्ज दिलेला आहे . त्यात मुळ 
अर्ज नि.क्र .०१ मध्ये नमुद केले आहे की , सदर न्यासाची घटना व 
नियमावली कार्यालयीन अभिलेख शाखेत जीर्ण व फाटलेल्या अवस्थेत 
असून त्या घटना व नियमावलीचे दीर्घ काळ जतन व्हावे करीता नविन 
लिखान व्हावे अशी विनंती त्या अर्जात केलेली आहे . सदरची नोटीस ही 
कलम ७ ९ अअ मधील तरतुदीनुसार अधिकृत राजपत्रामध्ये ( Official 
Gazzate ) मध्ये प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे . 

तरी कोणास काही हरकत घ्यावयाची असेल अगर पुरावा देणे 
असेल त्यांनी त्यांची लेखी कैफियत ही नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून एक 
महिन्याच्या ( ३० दिवसाच्या ) आत या कार्यालयाचे वरील पत्त्यावर मिळेल 
अशा रितीने पाठविणे नंतर आलेल्या कैफियतीचा विचार केला जाणार 
नाही . तसेच वरील मुदतीत कैफियत न आल्यास कोणास काही सांगावयाचे 
नाही असे समजुन चौकशी पुरी केली जाईल व सदर अर्जाचे निकालाबाबत 
योग्य ते आदेश दिले जातील . 


वर निर्दिष्ट केलेल्या जागी व वेळी हजर राहण्यास संबंधित लोकांनी 
कसुर केल्यास तुमच्या गैरहजेरीत सदरहू चौकशी होईल , तिचे कामकाज 
चालविण्यात येईल आणि तिचा निकाल करण्यात येईल अशी नोटीस 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


आज दिनांक ११.१०.२०२२ रोजी माझ्या सहीनिशी व धर्मादाय 
आयुक्तांच्या शिक्क्यानिशी दिली . 


प्र . अधिक्षक ( न्याय शाखा ) 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 


२४४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


२१ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी यांचा दिनांक ११/११/२०२१ ते १३/११/२०२१ या ( ०३ ) दिवसाची 
परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ६७१० / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक ११/११/२०२१ ते १३/११/२०२१ या ( ०३ ) दिवसाची परावर्तित रजा 
ही रजेपुर्वी दिनांक ० ९ व १० ऑक्टोबर २०२१ च्या शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . व्ही . निकम , सदरील परावर्तीत 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . व्ही . निकम , 
हे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १२/११/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


२२ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्री . आर . बी . पारवेकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
जालना यांचा दिनांक १५/११/२०२१ ते २६/११/२०२१ या ( १२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


शके १ ९ ४४ 

भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . बी . पारवेकर , सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ६७०६ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . आर . बी . पारवेकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , जालना 
यांचा दिनांक १५/११/२०२१ ते २६/११/२०२१ या ( १२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , दिनांक १४/११/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२७/११/२०२१ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . बी . पारवेकर , हे 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , जालना म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एच . ए . अन्सारी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १२/११/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


२३ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी यांचा दिनांक ०६/१०/२०२१ ते ०७/११/२०२१ या ( ०२ ) दिवसाची 
परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

. 

क्र . / प्रशा / ६७० ९ / २०२१ : जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक ०६/१०/२०२१ ते ०७/१०/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०२ ) दिवसाची 
परावर्तित रजा मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . व्ही . निकम , सदरील परावर्तीत 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . व्ही . निकम , 
हे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १२/११/२०२१ 


ए . एस . राजंदेकर . 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 


२४ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . आर . बी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अंबड यांचा दिनांक ० ९ / ११ / २०२१ ते १३/११/२०२१ या ( ०५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ६६४८ / २०२१ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्री . आर . बी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अंबड यांचा दिनांक ० ९ / ११ / २०२१ ते १३/११/२०२१ पर्यंतची 
एकुण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक १४/११/२०२१ च्या शासकीय 
सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . बी . भगुरे , सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . बी . भगुरे , हे 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणून काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व . अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबड यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ० ९ / ११ / २०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


२५ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . व्ही . एम . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड 
यांचा दिनांक ० ९ / ११ / २०२१ ते ११/११/२०२१ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

व 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ६६४६ / २०२१ : जिल्ह न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . व्ही . एम . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड यांचा दिनांक 
० ९ / ११ / २०२१ ते ११/११/२०२१ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . एम . मानखैर , सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


२४४ ९ 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एम . मानखैर , हे 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत न्यायिक विभागाचा कार्यभार 
श्री . एस . टी . चिकने , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना तर 
प्रशासकीय विभागाचा कार्यभार श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व स्तर , अंबड हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ० ९ / ११ / २०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


२६ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
भोकरदन यांचा दिनांक ० ९ / ११ / २०२१ ते १३/११/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०५ ) 
ते 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६६४७ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांची 
दिनांक ० ९ / ११ / २०२१ ते १३/११/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक ०८/११४/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन कामकाजानंतरपासून 
ते दिनांक १५/११/२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत व दिनांक १४ / 
११/२०२१ च्या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . जगदाळे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , भोकरदन म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . जगदाळे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस . एस . बजाज , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ० ९ / ११ / २०२१ 


ए . एस . राजंदेकर , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


२४५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


२७ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
बदनापूर यांचा दिनांक २७/०१/२०२२ ते २ ९ / ०१ / २०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ७२ ९ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांचा 
दिनांक २७/०१/२०२२ ते २ ९ / ०१ / २०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा शासकीय सुटीच्या फायद्यासह मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते श्रीमती पी . व्ही . राऊत , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
बदनापूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . व्ही . राऊत , या 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एच . बी . परदेशी , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 


जालना , २८/०१/२०२२ 


२८ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना . 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्री . व्ही . एम . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड 
यांचा दिनांक २०/०१/२०२२ ते २१/०१/२०२२ या कालावधीची ( ०२ ) दिवसांची 
ते 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


क्र . / प्रशा / ७२८ / २०२२ : - जिल्ह न्यायाधीश - १ , जालना हे श्री . 
व्ही . एम . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड यांची दिनांक २० / 
०१/२०२२ ते २१/०१/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एम . मानखैर , हे 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . एम . मानखैर , सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


शके १ ९ ४४ 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत न्यायिक विभागाचा कार्यभार 
श्री . एस . टी . चिकने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , अंबड तर 
प्रशासकीय विभागाचा कार्यभार श्रीमती एस . पी . पैठणकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २७/०१/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


२ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -५ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०४/०२/२०२२ ते ०७ / ०२ / 
२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ८०३ / २०२२ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना हे श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -५ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०४/०२/२०२२ ते 
०७/०२/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक 
०३/०२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक 
०८/०२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंन्त मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते श्रीमती ए . व्ही . चौधरी- इनामदार , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -५ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए . व्ही . चौधरी 
इनामदार , या जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना 
म्हणून जिल्हा न्यायालयात कामकाज पाहतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामाकज श्री . एस . एस . पल्लोड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ 
जालना हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ०१/०२/२०२२ 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ २४५१ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . बी . पारवेकर , सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


३० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती के . ए . पट्टेबहादूर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक १०/०१/२०२२ ते १५/०१/२०२२ या ( ०६ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ५५५ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्रीमती के . ए . पट्टेबहादूर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांचा दिनांक १०/०१/२०२२ ते १५/०१/२०२२ या ( ०६ ) दिवसांची अर्जित 
रजा कार्योत्तर मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते श्रीमती के . ए . पट्टेबहादूर , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के . ए . पट्टेबहादूर , 
या ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणून जिल्हा न्यायालयात 
कामकाज पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती आर . एस . अडकिने , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 


जालना , १७/०१/२०२२ 


३१ 


ए . एल . टिकले . 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . आर . बी . पारवेकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
जालना यांचा दिनांक २०/१/२०२२ ते २१/०१/२०२२ या ( ०२ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ६४२ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे श्री . आर . 
बी . पारवेकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , जालना यांचा दिनांक 
२०/१/२०२२ ते २१/०१/२०२२ या ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक 
२२/०१/२०२२ व २३/०३/२०२२ या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह विशेष बाब म्हणून मंजूर करीत आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . बी . पारवेकर , हे 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या विभागाचा कार्यभार सांभाळतील , तर शासकीय 
सुट्टीतील कार्यभार श्रीमती के . एस . झंवर , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २०/०१/२०२२ 


ए . एस . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


३२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती आर . एस . अडकिने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर जालना यांचा दिनांक ०४/०१/२०२२ ते ०७/०१/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

. 

क्र . / प्रशा / १४१ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती आर . एस . अडकिने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जालना 
यांचा दिनांक ०४/०१/२०२२ ते ०७/०१/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह व या कालावधीतील मंजुर करीत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते श्रीमती आर . एस . अडकिने , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर . एस . अडकिने , 
या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती के . ए . पट्टेबहादूर , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जालना या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ०५/०१/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


२४५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


३३ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक २ ९ / १२ / २०२१ ते ०१/०१/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / १४० / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांचा 
दिनांक २ ९ / १२ / २०२१ ते ०१/०१/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २ ९ / १२ / २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनुतरपासून ते दिनांक ०३ / 
०१/२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
व या कालावधीतील शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . आर . भद्रे , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


· 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . भद्रे , हे २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ०५/०१/२०२२ 


ए . एल . टिकले . 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


३४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतूर 
यांचा दिनांक ०३/०१/२०२२ ते ०५/०१/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / १३ ९ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतूर यांची दिनांक 
०३/०१/२०२२ ते ०५/०१/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक 
०३/०१/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ०६/०१/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करीत आहे . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते श्रीमती पी . एन . कोकाटे , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतूर 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
या दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतूर म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर परतूर हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ०५/०१/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


३५ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०३/०१/२०२२ ते ०५/०१/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ३३२ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांची 
दिनांक ०३/०१/२०२२ ते ०५/०१/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . डी . चक्कर , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


J 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . चक्कर , हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एन . ए . वानखेडे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ११/०१/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 
२४५३ 

उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एच . बी . परदेशी , हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणून काम पाहतील . 


३६ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक १२/०१/२०२२ ते १४/०१/२०२२ रोजीची 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


क्र . / प्रशा / ३५८ / २०२२ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक १२/०१/२०२२ ते १४/०१/२०२२ रोजीच्या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . आर . प्रधान , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


· 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . आर . प्रधान , हे 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून जिल्हा 
न्यायालयात काम पाहतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री . व्ही . जी . रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १३/०१/२०२२ 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


३७ 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्री . एच . बी . परदेशी , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर 
यांचा दिनांक ०३/०१/२०२२ ते ०७/०१/२०२२ या ( ०५ ) दिवसांची परावर्तीत 
ते 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ३५ ९ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एच . बी . परदेशी , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांचा दिनांक 
०३/०१/२०२२ ते ०७/०१/२०२२ या ( ०५ ) दिवसांची परावर्तीत रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एच . बी . परदेशी , हे सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
बदनापूर म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत श्रीमती पी . व्ही . राउत , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १३/०१/२०२२ 


३८ 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एच . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी 
यांचा दिनांक १३/०१/२०२२ ते १५/०१/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ३६० / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्री . एच . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक १३/०१/२०२२ ते १५/०१/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १६/०१/२०२२ या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व दिनांक १७ / ०१ / 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस 
मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एच . बी . शिरसाठ , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी म्हणून काम करीत राहिले असते . 


. 


जालना , १३/०१/२०२२ 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एच . बी . शिरसाठ , हे 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . आर . व्ही . निकम , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


२४५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


३ ९ 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एम . एन . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जाफ्राबाद यांचा दिनांक १७/०१/२०२२ ते १ ९ / ०१ / २०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ३७७ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्री . एम . एन . जयस्वाल , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद यांची 
दिनांक १७/०१/२०२२ ते १ ९ / ०१ / २०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १६/०१/२०२२ या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व दिनांक 
१५/०१/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२०/००१/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . एन . जयस्वाल , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जाफ्राबाद म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एन . जयस्वाल , 
हे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . ए . आर . व्यवहारे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जाफ्राबाद हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १५/०१/२०२२ 


४० 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर 
जालना यांचा दिनांक २३/०२/२०२२ ते २५/०२/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

F 

क्र . / प्रशा / ११०८/२०२२ : जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर जालना यांना 
दिनांक २३/०२/२०२२ ते २५/०२/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा ही दिनांक २२/०२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २८/०२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह मंजूर करीत आहेत . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश व स्तर 
जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , 
या दिवाणी न्यायाधीश व स्तर जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर जालना या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , १६/०२/२०२२ 


४१ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १४/०२/२०२२ ते १६/०२/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ११० ९ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
श्री . एस . डी . चक्कर , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांची 
दिनांक १४/०२/२०२२ ते १६/०२/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . डी . चक्कर , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


जालना , १६/०२/२०२२ 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


चक्कर , 


हे 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत दिनांक १४/०२/२०२२ रोजी 
श्रीमती . एन . ए . वानखेडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांनी तर दिनांक १५/०२/२०२२ ते १६/०२/२०२२ या कालावधीत श्रीमती 
आर . एस . अडकिने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना यांनी 
स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ २४५५ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते श्रीमती पी . एन . कोकाटे , हे सदरील परावर्तित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क स्तर परतूर 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


४२ 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक ० ९ / ०२ / २०२१ ते १२/०२/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / १११० / २०२२ : जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांची 
दिनांक ० ९ / ०२ / २०२१ ते १२/०२/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची परावर्तीत रजा 
मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . आर . भद्रे , हे सदरील परावर्तीत 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . भद्रे , हे 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत दिनांक ० ९ / ०२ / २०२२ 
रोजीचा कार्यभार श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड तर दिनांक १० ते १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा कार्यभार 
श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळला . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १६/०२/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क स्तर परतूर 
यांचा दिनांक ०१/०२/२०२२ ते ० ९ / ०२ / २०२२ पर्यंत रोजीपर्यंतची ( ० ९ ) 
दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

F 

क्र . / प्रशा / ११११ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतूर यांचा दिनांक 
०१/०२/२०२२ ते ० ९ / ०२ / २०२२ पर्यंत रोजीपर्यंतची ( ० ९ ) दिवसांची परावर्तीत 
रजा मंजूर करीत आहे . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
या दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतूर म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्री . एम . एस . भरड , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतूर यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , १६/०२/२०२२ 


४४ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -५ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ० ९ / ०२ / २०२२ ते ११ / ०२ / 
२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / १०८६ / २०२२ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ० ९ / ०२ / २०२२ ते ११/०२/२०२२ 
पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची परावर्तित रजा मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - इनामदार , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -५ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए . व्ही . चौधरी 
इनामदार , या जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना 
म्हणून जिल्हा न्यायालयात कामकाज पाहतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
तातडीचे कामाकज श्री . एस . एस . पल्लोड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ 
जालना हे पाहतील . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , १४/०२/२०२२ 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२४५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 

४५ 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . पी . पी . बागुल , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा 
यांचा दिनांक २१/०२/२०२१ ते २५/०२/२०२२ या ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / १०८७ / २०२२ : जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्री . पी . पी . बागुल , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांचा दिनांक 
२१/०२/२०२१ ते २५/०२/२०२२ या ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा ही दिनांक 
१८/०२/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७ / ०२ / 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
व शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . पी . बागुल , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , मंठा 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


· 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . पी . बागुल , हे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . ए . के . शर्मा , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , मंठा हे स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कामकाज सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १४/०२/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


४६ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक २८/०१/२०२२ ते २ ९ / ०१ / २०२२ या ( ०२ ) दिवसांची परावर्तित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ८३४ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची 
दिनांक २८/०१/२०२२ ते २ ९ / ०१ / २०२२ या ( ०२ ) दिवसांची परावर्तित रजा 
मंजूर करीत आहेत . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . एस . भरड , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
परतूर म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . भरड , हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर येथ काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , परतूर यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन 

अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कामकाज सांभाळला . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ०१/०२/२०२२ 


४७ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर जालना यांचा दिनांक २४/०१/२०२२ ते २५/०१/२०२२ एकूण ( ०२ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

. 

क्र . / प्रशा / ८३५ / २०२२ : जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर जालना 
यांची दिनांक २४/०१/२०२२ ते २५/०१/२०२२ एकूण ( ०२ ) दिवसांची परावर्तित 
रजा परावर्तीत रजा मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश् व . स्तर जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , 
या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर जालना म्हणून काम करतील . 
अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत श्री . एस . टी . चिकने , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर जालना यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे 
कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 
सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ०१/०२/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , 
अंबड यांचा दिनांक ३१/०१/२०२२ ते ०२/०२/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ८३६ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांचा 
दिनांक ३१/०१/२०२२ ते ०२/०२/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करीत आहेत . 


४८ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . आर . भद्रे , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . भद्रे , हे २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 


जालना , ०१/०२/२०२२ 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड या स्वतःचे न्यायालयाचे कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


४ ९ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . आर . बी . पारवेकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
जालना यांचा दिनांक ०२/०२/२०२२ ते ०५/०२/२०२२ पर्यंतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / ८३७ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . आर . बी . पारवेकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , जालना 
यांची दिनांक ०२/०२/२०२२ ते ०५/०२/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा ही दिनांक ०६/०२/२०२२ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह 
दिनांक ०१/०२/२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०७ / ०२ / 
२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करीत आहेत . 


२४५७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . बी . पारवेकर , सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


F 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . बी . पारवेकर , हे 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या विभागाचा कार्यभार 
श्रीमती के . एस . झंवर , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना या 
पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ०२/०२/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


५० 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
भोकरदन यांचा दिनांक १६/०२/२०२१ ते १८/०२/२०२१ पर्यंतची एकुण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / १३६१ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांचा 
दिनांक १६/०२/२०२१ ते १८/०२/२०२१ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . जगदाळे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , भोकरदन म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . जगदाळे , हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एस . एस . बजाज , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 

सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २५/०२/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना . 


२४५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


५१ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . टी चिकने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २१/०२/२०२२ ते २४/०२/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


क्र . / प्रशा / १३६२ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . एस . टी चिकने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांना 
दिनांक २१/०२/२०२२ ते २४/०२/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
परावर्तित रजा मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . टी चिकने , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . टी चिकने , हे 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , जालना 
यांनी पाहिले . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
/ ०२ / २०२२ 

जालना , 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना . 


५२ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , अंबड यांचा दिनांक १४/०२/२०२१ ते १८/०२/२०२१ या ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / १३६३ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश १ , जालना हे 
- 
श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांची दिनांक १४/०२/२०२१ ते १८/०२/२०२१ या ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा ही दिनांक १ ९ व २० फेब्रुवारी २०२२ या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह 
व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करीत आहेत . 


भाग १ - पुरवणी 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . एम . गायकवाड , 
हे ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . एम . गायकवाड , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


शके १ ९ ४४ 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे काम सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २५/०२/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


५३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतूर 
यांचा दिनांक २२/०२/२०२२ ते २५/०२/२०२२ पर्यंन्तची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

व 

आदेश 

· 

क्र . / प्रशा / १३६४ / २०२२ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क स्तर परतूर यांची 
दिनांक २२/०२/२०२२ ते २५/०२/२०२२ पर्यंन्तची एकुण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते श्रीमती पी . एन . कोकाटे , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतूर 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
या दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर परतूर म्हणून काम पाहतील . 


जालना , २५/०२/२०२२ 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश् क . स्तर परतूर हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ २४५ ९ 

५४ 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एम . चौधरी , 
ह्या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणुन दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर जालना यांचा दिनांक १५/०२/२०२२ ते १८/०२/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

f 

क्र . / प्रशा / ११५३ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जालना 
यांची दिनांक १५/०२/२०२२ ते १८/०२/२०२२ या ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा ही दिनांक १ ९ / ०२ / २०२२ व २०/०२/२०२ या दोन दिवसांच्या शासकीय 
सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते श्रीमती एन . ए . वानखेडे , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर ते स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . ए . वानखेडे , 
या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती आर . एस . अडकिने , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर जालना या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १७/०२/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


५५ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , अंबड यांचा दिनांक १५/०३/२०२२ ते १७/०३/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

. 

क्र . / प्रशा / १८५६ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती एम . एम . चौधरी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांना दिनांक १५/०३/२०२२ ते १७/०३/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेनंतर दिनांक १८/०३/२०२२ रोजीचा शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . एम . चौधरी , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २४/०३/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


५६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचा : - श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्याययाधीश , अंबड यांचा दिनांक १८/०३/२०२२ ते १ ९ / ०३ / २०२२ 
रोजीची ( ०२ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / १८५७ / २०२२ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अंबड यांना दिनांक १८/०३/२०२२ ते १ ९ / ०३ / २०२२ या ( ०२ ) दिवसांची 
वाढीव अर्जित रजा दिनांक २०/०३/२०२२ रोजीच्या शासकीय सुटीच्या 
फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न , जिल्हा न्यायाधीश –२ व 
अतिरिक्त सत्र न्याययाधीश , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , 
हे जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणून जिल्हा 
न्यायालयात काम पाहतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 

कामकाज श्री पी . सी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश अंबड हे पाहतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २४/०३/२०२२ . 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२४६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


५७ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 


वाचा : - श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , अंबड यांचा दिनांक १५/०३/२०२२ ते १७/०३/२०२२ पर्यंतची एकुण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / १७८१ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . डी . एम . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड 
यांची दिनांक १५/०३/२०२२ ते १७/०३/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . डी . एम . गायकवाड , 
सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . एम . गायकवाड , 
हे ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड म्हणून काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . आर . आर . भद्रे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबड यांनी स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , २१/०३/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


५८ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती एच . ए . अन्सारी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना 
यांचा दिनांक २१/०३/२०२२ ते २५/०३/२०२२ या कालावधीची ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / १७८० / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एच . ए . अन्सारी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना यांची दिनांक 
२१/०३/२०२२ ते २५/०३/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा 
ही दिनांक १ ९ / ०३ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२८/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालययीन वेळेपुर्वीपर्यंत व या दरम्यान येणा - या 
दिनांक २० मार्च , २६ व २७ मार्च २०२२ या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह 
मंजूर करीत आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एच . ए . अन्सारी , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


शके १ ९ ४४ 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एच . ए . अन्सारी , 
या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना व अतिरिक्त मुख्यन्यायदंडाधिकारी , 
जालना या स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , २१/०३/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


५ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
जालना यांचा दिनांक १०/०३/२०२२ ते १२/०३/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

. 

क्र . / प्रशा / १७७ ९ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांना 
दिनांक १०/०३/२०२२ ते १२/०३/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
परावर्तीत रजा मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , ह्या 
सदरील परावर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
व . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . एस . कुलकर्णी , 
या दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना येथे काम पाहतील . 

· 


उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती के . एस . झंवर , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना यांनी 
पाहिला . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , १६/०३/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 


६० 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

▪ 

वाचा : - श्रीमती के . एस . झंवर , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
जालना यांचा दिनांक २३/०३/२०२२ ते २५/०३/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

F 

. 

क्र . / प्रशा / १७७८ / २०२१ : - जिल्हा न्यायाधीश १ जालना हे 
- 
श्रीमती के . एस . झंवर , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना 
यांना दिनांक २३/०३/२०२२ ते २५/०३/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालययीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
दिनांक २६/०३/२०२२ व २७/०३/२०२२ रोजीच्या शासकीय सुटीच्या 
फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ 
( २ ) अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती के . एस . झंवर , 
या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या 

असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती के . एस . झंवर , 
या सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एस . टी . चिकणे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , जालना हे 
पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , २१/०३/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


६१ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर 
यांचा दिनांक १५/०३/२०२२ ते १७/०३/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / १७७७ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर यांची 
दिनांक १५/०३/२०२२ ते १७/०३/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक १५/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते 
दिनांक १ ९ / ०३ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत दिनांक 
१८/०३/२०२२ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करीत 
आहेत . 


२४६१ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . एन . कोकाटे , ह्या 
सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , परतूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
या दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , परतूर म्हणुन काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , परतूर हे स्वतःचे न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १६/०३/२०२२ . 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


६२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचा : - श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -२ , व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश जालना यांचा दिनांक १ ९ / ०३ / २०२२ ते २५/०३/२०२२ 
पर्यंन्तची एकुण ( ०७ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / १६६१ / २०२२ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -२ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक १ ९ / ०३ / २०२२ ते २५/०३/२०२२ पर्यन्तची एकूण ( ०७ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १७/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २८/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत रजेपुर्वी 
दिनांक १८/०३/२०२२ आणि रजेनंतर दिनांक २६ ते २७ मार्च २०२२ या 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . आर . प्रधान , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश –२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


J 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . आर . प्रधान , 
हे जिल्हा न्यायाधीश –२ , जालना म्हणून जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 
अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत दिनांक १ ९ मार्च व 
२१ मार्च ते २५ मार्च २०२२ या कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . व्ही . जी . रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश – ३ , जालना हे पाहतील तर 
सुट्टीच्या कालावधीतील म्हणजेच दिनांक १८ मार्च , २० मार्च , २६ आणि 
२७ मार्च २०२२ या कालावधीचा कार्यभार श्री . एस . डी . भगत , जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १४/०३/२०२२ . 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२४६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


६३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा : - श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा न्यायाधीश - २ , व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अंबड यांचा दिनांक १५/०३/२०२२ ते १७/०३/२०२२ रोजीची 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


क्र . / प्रशा / १६६० / २०२२ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अंबड यांना दिनांक १५/०३/२०२२ ते १७/०३/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा हि दिनांक १४/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक १ ९ / ०३ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह व दिनांक १८/०३/२०२२ रोजीच्या शासकीय 
सुट्टीच्या फायद्यासह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश - २ , 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 

व 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , 
हे जिल्हा न्यायाधीश - २ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणून 
जिल्हा न्यायालयात काम पाहतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 

कामकाज श्री . पी . सी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश अंबड हे पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , १४/०३/२०२२ . 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


६४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक ०४/०४/२०२२ ते ०८/०४/२०२२ ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

. 

क्र . / प्रशा / १ ९ ७२ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती एन . ए . वानखेडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांची दिनांक ०४/०४/२०२२ ते ०८/०४/२०२२ पर्यन्तची एकुण ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ०२/०४/२०२२ पासून ते दिनांक १०/०४/२०२२ पर्यंतच्या 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एन . ए . वानखेडे , ह्या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . ए . वानखेडे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती आर . एस . अडकिने , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना या स्वतःचे न्यायालयाचे कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कामकाज सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , ०१/०४/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


६५ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
भोकरदन यांचा दिनांक ३०/०३/२०२२ ते ०१/०४/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / १ ९ ७३ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . बी . एस . जगदाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन यांची 
दिनांक ३०/०३/२०२२ ते ०१/०४/२०२२ पर्यन्तची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २ ९ / ०३ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०४/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत रजेनंतर दिनांक २ 
व ३ एप्रिल , २०२२ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . जगदाळे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर भोकरदन हे सदरील अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , भोकरदन 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . जगदाळे , हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , भोकरदन म्हणुन काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . बजाज , दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , भोकरदन या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ०१/०४/२०२२ . 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 


६६ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 


वाचा : - श्री . पी . पी . बागुल , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा 
यांचा दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / १ ९ ७५ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्री . पी . पी . बागुल , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा यांची दिनांक 
११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
ही दिनांक ०८/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत रजेपुर्वी दिनांक ९ व १० 
एप्रिल , २०२२ व रजेनंतर दिनांक १४ व १५ एप्रिल , २०२२ रोजीच्या 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस 
मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . पी . बागुल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , मंठा हे सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मंठा म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . पी . बागुल , हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा म्हणून काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , मंठा हे पाहतील . 
सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ०१/०४/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


६७ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचा : - श्री . एस . डी . भगत , जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०५/०४/२०२२ ते ०८/०४/२०२२ 
रोजीची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / १ ९ ७४ / २०२२ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . एस . डी . भगत , जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक ०५/०४/२०२२ ते ०८/०४/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०४/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ११/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत दिनांक ९ व १० 
एप्रिल , २०२२ या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 

अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . डी . भगत , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश –४ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


२४६३ 


F 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . डी . भगत , हे 
जिल्हा न्यायाधीश –४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती ए . व्ही . चौधरी - इनामदार , 
जिल्हा न्यायाधीश –५ , जालना या स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ०१/०४/२०२२ 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


६८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचा : - श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश - २ , व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश जालना यांचा दिनांक २३/०२/२०२१ ते ०४/०३/२०२१ 
पर्यंन्तची एकुण ( १० ) दिवसांची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / २०८५ / २०२२ : 

- 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश - २ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांना दिनांक २३/०२/२०२१ ते ०४/०३/२०२१ पर्यन्तची एकूण ( १० ) 
दिवसांची परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . आर . प्रधान , हे सदरील 
परावर्तीत रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तीत रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . आर . प्रधान , 
हे जिल्हा न्यायाधीश - २ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून 
जिल्हा न्यायालयात काम पाहतील . 


प्रमुख 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री . व्ही . जी . रघुवंशी , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांनी पाहिले . 

सदरील परावर्तीत रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ०६/०४/२०२२ . 


श्रीमती एस . के . केवले , 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


२४६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एम . एस . भरड , हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
परतुर म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एम . एस . भरड , हे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , परतुर म्हणुन दिवाणी न्यायालय , परतूर 
येथे काम पाहतील . 


६ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक ०६/०४/२०२१ ते २३/०४/२०२१ पर्यंतची 
एकुण ( १८ ) दिवसाची परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / २०८६ / २०२२ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
या श्री . ए . एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक ०६/०४/२०२१ ते २३/०४/२०२१ पर्यंतची एकुण ( १८ ) 
दिवसांची परावर्तित रजा दिनांक २४/०४/२०२१ व २५/०४/२०२१ रोजीच्या 
शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . ए . एल . टिकले , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . एल . टिकले , 
हे जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम 
पाहतील . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरीक्त सत्र 
न्यायाधीश , जालना यांनी पाहिले . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , ०६/०४/२०२२ 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


७० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
परतुर यांचा दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . / प्रशा / २१०२ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना हे 
श्री . एम . एस . भरड , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , परतुर यांची 
दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा ही 
रजेपुर्वी दिनांक ० ९ व १० एप्रिल , २०२२ आणि रजेनंतर दिनांक १४ व १५ 
एप्रिल २०२२ या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्रीमती पी . एन . कोकाटे , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , परतूर या स्वतःच्या न्यायालयाचा कामकाज सांभाळुन 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळतील . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , ०६/०४/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


७१ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचा : - १. श्री . बी . एस . गायकवाड , तत्कालीन सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , बदनापूर यांचा दिनांक २२/०४/२०२१ ते १६/०५/२०२१ पर्यंतची 
एकुण ( २५ ) दिवसांची कार्योत्तर परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबतचे धर्मादाय 
उपआयुक्त , महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्रमांक आस्था / ८८८/२२ दिनांक 

३०/०३/२०२२ . 

२. मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl . Cell / Gen. / 
1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय विभाग , 
मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकीर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क्र .८३ / का .३ दिनांक 

१४/१२/२०२१ . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / २१८८ / २०२२ : जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
जालना हे 
श्री . बी . एस . गायकवाड , तत्कालीन सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
बदनापूर यांची दिनांक २२/०४/२०२१ ते १६/०५/२०२१ पर्यंतची एकुण 
( २५ ) दिवसांची परावर्तित रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर 
मंजूर करीत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . बी . एस . गायकवाड , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तत्कालीन सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणून काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . गायकवाड , 
यांनी तत्कालीन सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर म्हणुन काम 
पाहिले . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे 
कामकाज श्रीमती बी . के . पाटील , तत्कालीन दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
बदनापूर यांनी पाहिले . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 

जालना , १२/०४/२०२१ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 
२४६५ 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एच . ए . अन्सारी , ह्या 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना सदरील अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या स्थानापन्न मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना म्हणून काम करीत राहिल्या 

असत्या . 


७२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

वाचा : - श्री . पी . सी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश अंबड यांचा अर्ज जाक्र / १०६४ / २०२२ दिनांक ०४/०४/२०२२ 
रोजीचा अर्ज व त्यानुसार त्यांनी विनंती केलेल्या दिनांक ०७/०३/२०२२ ते 
१२/०३/२०२२ रोजीची एकूण ०६ दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / ११३४ / २०२२ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
जालना या श्री . पी . सी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अंबड यांची दिनांक ०७/०३/२०२२ ते १२/०३/२०२२ पर्यंतची 
एकुण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . सी . भगुरे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . सी . भगुरे , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणून काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा 
न्यायाधीश –२ , अंबड यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , ०७/०४/२०२२ 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


७३ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एच . ए . अन्सारी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना 
यांचा दिनांक ०२/०५/२०२२ ते ०५/०५/२०२२ या कालावधीची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

· 

क्र . / प्रशा / २४३१ / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती एच . ए . अन्सारी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना यांची दिनांक 
०२/०५/२०२२ ते ०५/०५/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा 
ही दिनांक ३०/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
०६/०५/२०२२ रोजीच्या कार्यालययीन वेळेपुर्वीपर्यंत शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह 
व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एच . ए . अन्सारी , 
या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , जालना म्हणुन काम पाहतील . 

उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व 
राजशिष्टाचाराचा कार्यभार श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर , जालना या पाहतील , तर शासकीय सुट्टीतील दिनांक 
०३/०५/२०२२ रोजीचे रिमांडचे कामकाज श्रीमती पट्टेबहादूर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २६/०४/२०२२ . 


७४ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती एन . ए . वानखडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , जालना यांचा दिनांक २५/०४/२०२२ ते २७/०४/२०२२ या ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

व 

आदेश 

क्र . / प्रशा / २४३० / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना हे 
श्रीमती एन . ए . वानखडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
यांची दिनांक २५/०४/२०२२ ते २७/०४/२०२२ पर्यंतची एकुण ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एन . ए . वानखडे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना या सदरील अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या स्थानापन्न २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . ए . वानखडे , 
या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना म्हणुन काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती आर . एस . अडकिने , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , जालना 
या पाहतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २६/०४/२०२२ . 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


२४६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


७५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

. 

वाचा : - श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , जालना यांचा दिनांक २५/०४/२०२२ ते २७/०४/२०२२ 
रोजीची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / २३४१ / २०२२ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना हे 
श्री . एन . आर . प्रधान , जिल्हा न्यायाधीश -२ , तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना यांची दिनांक २५/०४/२०२२ ते २७/०४/२०२२ पर्यन्तची एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४/०४/२०२२ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह व दिनांक २३/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २८/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एन . आर . प्रधान , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश –२ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . आर . प्रधान , हे 
जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना म्हणून काम 
पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . व्ही . जी . रघुवंशी , जिल्हा 
न्यायाधीश –३ , जालना हे स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत 


यावी . 
जालना , २०/०४/२०२२ . 


श्रीमती एस . के . केवले , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


७६ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी 
यांची दिनांक ०४/०४/२०२२ ते ०६/०४/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / २३४० / २०२२ : - जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक ०४/०४/२०२२ ते ०६/०४/२०२२ या एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , घनसांवगी हे सदरील अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , घनसावंगी म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शिरसाठ , 
हे दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या अनुपस्थित त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , घनसावंगी यांनी पाहिला . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २०/०४/२०२२ . 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना . 


७७ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचा : - श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
घनसावंगी यांचा दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

F 

क्र . / प्रशा / २३३ ९ / २०२२ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्री . आर . व्ही . निकम , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांची 
दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
ही रजेपुर्वी दिनांक ० ९ व १० एप्रिल २०२२ आणि रजेनंतर दिनांक १४ व १५ 
एप्रिल , २०२२ या शासकीय सुटीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . आर . व्ही . निकम हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , घनसावंगी म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . व्ही . निकम , 
हे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , घनसावंगी येथे काम पाहतील . 
उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री एस . बी . शिरसाठ , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , घनसावंगी यांनी स्वतःच्या न्यायालयाचा कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 


सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , १८/०४/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 
२४६७ 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . सी . भगुरे , हे 
जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणून काम 
पाहतील . 


७८ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचाः- श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , 
बदनापूर यांचा दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

· 

क्र . / प्रशा / २३३८ / २०२२ : जिल्हा न्यायाधीश - १ जालना हे 
श्रीमती पी . व्ही . राऊत , सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , बदनापूर यांची 
दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा ही 
रजेपुर्वी दिनांक ० ९ व १० एप्रिल , २०२२ आणि रजेनंतर दिनांक १४ व १५ 
एप्रिल , २०२२ या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह व मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती पी . व्ही . राऊत , या सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , बदनापूर म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पी . व्ही . राऊत , या 
सह दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर , बदनापूर येथे काम पाहतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एच . बी . परदेशी , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , बदनापूर यांनी स्वतःच्या न्यायालयाचा कामकाज 
सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळला . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , १८/०४/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


७ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री . पी . सी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश अंबड यांचा २१/०४/२०२२ ते २७/०४/२०२२ रोजीची एकूण ०७ 
दिवसांची अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / २३३७ / २०२२ : प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना 
हे श्री . पी . सी . भगुरे , जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अंबड यांची दिनांक २१/०४/२०२२ ते २७/०४/२०२२ पर्यंन्तची एकुण ( ०७ ) 
दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजुर करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . सी . भगुरे , हे सदरील 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश –१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अंबड म्हणून काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीत श्री . एन . व्ही . विरेश्वर , जिल्हा 
न्यायाधी॒श –२ , अंबड हे स्वतःचे कामकाज सांभाळुन अर्जदाराच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार सांभाळतील . 

सदरील अर्जित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 
जालना , २१/०४/२०२२ 


श्रीमती एस . के . केवले , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना . 


८० 

जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 


— 


वाचा : - १ ) श्री . व्ही . एस . यादव , तकालीक सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , जालना यांचा दिनांक १२/०४/२०२१ ते ३०/०४/२०२१ पर्यंन्तची 
एकूण ( १ ९ ) दिवसांची कार्योत्तर परावर्तित रजा मंजूर करणेबाबतचे त्यांचे 
पत्र जाक्र / जिविसेप्रा / ७५० / २०२२ दिनांक ०१/०४/२०२२ व त्यावर जिल्हा व 
सत्र न्यायालय , उस्मानाबाद यांचे अग्रेषण पत्र क्र . जाक्र / काव्यावि / प्रशा / 
२१०१ दिनांक ०१/०४/२०२२ . 


२ ) मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक A / Spl . Cell / 
Gen. / 1556/2021 dated 23-12-2021 व त्यासोबतचे मा . विधी व न्याय 
विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संकिर्ण ११२१ / ३५ / प्र.क .८३ / का .३ 
दिनांक १४/१२/२०२१ . 


आदेश 

क्र . / प्रशा / २३३६/२०२२ : प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना 
हे श्री . व्ही . एस . यादव , तत्कालीन सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
जालना यांची दिनांक १२/०४/२०२१ ते ३०/०४/२०२१ पर्यंतची एकुण 
( १ ९ ) दिवसांची परावर्तित रजा संदर्भ क्रमांक २ अन्वये कार्योत्तर मंजूर 
करीत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ( २ ) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . व्ही . एस . यादव , हे सदरील 
परावर्तित रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न तत्कालीन सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , जालना म्हणून काम करीत राहिले असते . 


· 


उपरोक्त परावर्तित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . एस . यादव , 
तत्कालीन सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जालना म्हणून काम पाहिले . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त परावर्तित रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
न्यायलयाचे कामकाज श्री . एस . डी . चक्कर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , जालना यांनी पाहिले . 

सदरील परावर्तित रजेची नोंद संबंधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यांत यावी . 

जालना , २०/०४/२०२२ 


ए . एल . टिकले , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , जालना . 


२४६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


८१ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ याजंकडून 
वाचले.- श्रीमती रुहीना अंजुम मोहम्मद युनुस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा अर्ज दिनांक २१/०३/२०२२ व त्यावरील 
मा . दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन 
क्र . १३४२/२०२२ , दि . २१/०३/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र.ब –२ ( १ ) २६३ ९ / २०२२ . - श्रीमती रुहीना अंजुम मोहम्मद युनुस , २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १६/०३/२०२२ व 
१७/०३/२०२२ या दोन ( २ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती रुहीना अंजुम मोहम्मद युनुस , २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती 
रुहीना अंजुम मोहम्मद युनुस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच 
पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


२ 

श्रीमती रुहीना अंजुम मोहम्मद युनुस , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्री . जी . सी . फुलझळके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , २२ मार्च , २०२२ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


८२ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले . - श्री . एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांचे पत्र क्र . २१८/२०२२ दि . २१/०३/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


जा.क्र.ब –२ ( १ ) २६३८/२०२२ . श्री . एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम- ५० अन्वये दि . २३/०३/२०२२ ते २५/०३/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक २६/०३/२०२२ व २७/०३/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , 
दिनांक २२/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ / ०३ / 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


२ 

श्री . एन . एस . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील 
कामकाज श्री एस . पी . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावा , आणि जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांनी पहावा , तसेच त्यांना दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचा - यांच्या 
वेतन देयकावरत तसेच इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश 
रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यांत 
येत आहे . 

नांदेड , २२ मार्च , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


८३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले . - श्री . ए . एस . सलगर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश १ , कंधार यांचे 
पत्र क्रमांक ४३०/२०२२ , दिनांक २२/०३/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


जा.क्र.ब –२ ( १ ) २६३४/२०२२ . - श्री . ए . एस . सलगर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश १ , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २४/०३/२०२२ ते २५/०३/२०२२ या दोन ( २ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २३/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २६/०३/२०२२ रोजी रात्री १२.०० वाजेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . एस . सलगर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . ए . एस . सलगर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश १ , कंधार हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , कंधार यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील कामकाज श्री . एन . पी . त्रिभुवन , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश २ , कंधार जोडन्यायालय , मुखेड यांनी पहावा 
आणि जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
कंधार यांनी पहावा . 

नांदेड , २२ मार्च , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ २४६ ९ 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जे . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


८४ 


जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले.- १ ) जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालययीन आदेश क्र . २३३८ / 
२०२२ , दिनांक १०/०३/२०२२ . 


२ ) श्रीमती एम . बी . कुलकर्णी , ३ रे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . १२४८/२०२२ , दिनांक २ ९ .०३.२०२२ व 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


क्र.ब –२ ( १ ) २८३५/२०२२ . - श्रीमती एम . बी . कुलकर्णी , ३ रे दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३०/०३/२०२२ या एक ( १ ) दिवसाची 
वाढीव अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम . बी . कुलकर्णी , ३ रे 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 

३ ९ 

ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्रीमती एम . बी . कुलकर्णी , ३ रे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


३ रे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 

नांदेड , ३० मार्च , २०२२ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


८५ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले . - श्री . जे . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांचे पत्र क्रमांक ९ २२ / २०२२ , दिनांक ३०/०३/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


जा.क्र.ब –२ ( १ ) २८३ ९ / २०२२ . - श्री . जे . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम -५० अन्वये दि . ०४/०४/२०२२ व ०५/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकुण ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०२ / ०४ / 
२०२२ व ०३/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ०१ / 
०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०६/०४/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . जे . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


२ 


श्री . जे . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव व 
श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
हदगांव यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार श्रीमती पांडे - यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
हदगांव यांनी पहावा , तसेच त्यांना दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्याच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्क्म आहरित करण्यासाठी याद्वारे 
प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 

नांदेड , ३१ मार्च , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


८६ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले.- श्री . वि . गो . परवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
किनवट यांचे पत्र क्रमांक ७८२ / २०२२ , दिनांक ३१/०३/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 

जा.क्र.ब –२ ( १ ) २ ९ ६३ / २०२२ . - श्री . वि . गो . परवरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम - ५० अन्वये दि . ०६/०४/२०२२ ते 
०८/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व १०/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्ट्यांचा 
फायदा जोडून , दिनांक ०६/०४/२०२२ पासून ते ११/०४/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . वि . गो . परवरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


२४७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९- ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . वि . गो . परवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


२ 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांच्या न्यायालयाचे 
दिनांक ०५/०४/२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०८/०४/२०२२ चे 
सायंकाळी ०६.०० पर्यंतचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री . एस . बी . अंभोरे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांनी 
पहावा आणि दिनांक ०८/०४/२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ / 
०४/२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . 
पी . जी . तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , माहुर यांनी पहावा . 
नांदेड , ०४ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


८७ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले . - श्री . एस . ई . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश - २ , नांदेड यांचे पत्र 
क्रमांक २ ९ १५ / २०२२ , दिनांक ०१/०४/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

व 


आदेश 

जा.क्र.ब –२ ( १ ) २ ९ २२ / २०२२ . - श्री . एस . ई . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश 
-२ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . ०४/०४/२०२२ ते ०६/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ०४/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी ते दिनांक ०७/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . ई . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश 
- २ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एस . ई . बांगर , जिल्हा न्यायाधीश - २ , नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ 

उपरोक्त कालावधीतील जिल्हा न्यायाधीश - २ , नांदेड यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . एन . गौतम , जिल्हा न्यायाधीश - २ , नांदेड 
यांनी पहावा . 

नांदेड , ०१ एप्रिल , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


भाग १ - पुरवणी 


८८ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले.- श्रीमती एम . आर . यादव , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक २ ९ .०३.२०२२ व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . १२८१/२०२२ , 
दिनांक ३०/०३/२०२२ व सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र.ब -२ ( १ ) २ ९ ०५ / २०२२ - श्रीमती एम . आर . यादव , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०४/०४/२०२२ ते ०८ / ०४ / 
२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक ०२/०४/२०२२ व ०३/०४/२०२२ तसेच रजेच्या पुढे 
दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व १०/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्ट्यांचा फायदा जोडून , 
दिनांक ०१/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ११/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एम . आर . यादव , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 

३ ९ 

ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती एम . आर . यादव , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


२ 

२ रे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , ०१ एप्रिल , २०२२ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


८ ९ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले . - श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ३१.०३.२०२२ व 
त्यावर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . 
३०७८/२०२२ , दिनांक ३१/०३/२०२२ व सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र.ब –२ ( १ ) २ ९ ०६ / २०२२ - श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०४/२०२२ ते 
१३/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व १०/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा 
फायदा जोडून , दिनांक ०८/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १४/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 

३ ९ 

ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


२ 

८ 

७ वे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ८ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , ०१ एप्रिल , २०२२ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


९ ० 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले.- श्री . रा . रा . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार यांचे 
पत्र क्रमांक १ ९ ० / २०२२ , दिनांक ३१/०३/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) २८७६/२०२२ . - श्री . रा . रा . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०४/०४/२०२२ ते ०८/०४/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ०२/०४/२०२२ व ०३/०४/२०२२ तसेच रजेच्या पुढे 
दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व १०/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांच्या फायदा जोडून , 
दिनांक ०१/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ११/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . रा . रा . राऊत , दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . रा . रा . राऊत , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ 

दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , जोड न्यायालय , मुखेड यांनी पहावा . तसेच जरुरी व तात्कालीक 
कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा , तसेच 
त्यांना दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , कंधार आस्थापनेशी संबंधीत सर्व 
प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी 
करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 
नांदेड , ३१ मार्च , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२४७१ 


९ १ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , याजंकडून 

वाचले.- श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) यांचे पत्र क्र . ८२२/२०२२ , दि . 

०४ / 

०४/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . ब - २ ( १ ) ३०२५/२०२१ . - श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम - ५० अन्वये 
दि . ०६/०४/२०२२ ते ०८/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व 
१०/०४/२०२२ या दोन सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०५/०४/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच 
पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९- ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . जी . आर . डोरनलपल्ले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगाव ( बा . ) हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच 
पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगाव ( बा . ) यांच्या 
न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांनी पहावा . 
नांदेड , ०४ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


९ २ 

जिल्हा न्यायाधीश १ , याजंकडून 

वाचले.- श्री . एस . बी . अंभोरे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट 
यांचे पत्र क्र . ७८१/२०२२ , दि . ३१/०३/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र.ब –२ ( १ ) ३०२३/२०२१ . - श्री . एस . बी . अंभोरे , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम -५० अन्वये दि . ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / 
०४/२०२२ व १०/०४/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक १४/०४/२०२२ व १५ / ०४ / 
२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०८/०४/२०२२ च्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दि . १६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


२४७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . अंभोरे , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . एस . बी . अंभोरे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


२ 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांच्या न्यायालयाचे दिनांक 
०८/०४/२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११/०४/२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंतचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . पी . जी . तापडीया , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , माहुर यांनी पहावा आणि दिनांक ११ / 
०४/२०२२ ते दिनांक १६/०४/२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतचा जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्री . व्ही . जी . परवरे , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , किनवट यांनी पहावा . 
नांदेड , ०५ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


९ ३ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , याजंकडून 

- 


वाचले.- श्री . पी . यु . कुलकर्णी , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र दि . ०४/०४/२०२२ व त्यावरील दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठाकंन क्रमांक १३५३/२०२२ , दिनांक 
०४/०४/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे 
बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र.ब –२ ( १ ) ३०२४/२०२१ . - श्री . पी . यु . कुलकर्णी , ८ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम -५० अन्वये दि . ०५/०४/२०२२ ते ०८/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ० ९ / 
०४/२०२२ व १०/०४/२०२२ या दोन सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक ०५ / 
०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 

येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . यु . कुलकर्णी , ८ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . पी . यु . कुलकर्णी , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


२ 

८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ९ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , ०४ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


९ ४ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले . - श्री . वाय . एम . एच . खरादी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ , भोकर 

यांचे पत्र क्रमांक ९ ६४ / २०२२ , दिनांक २३/०३/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) २६७०/२०२२ . - श्री . वाय . एम . एच . खरादी , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश –२ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २८/०३/२०२२ ते ३० / ०३ / २०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक २६/०३/२०२२ व २७/०३/२०२२ रोजीच्या सुट्टया जोडून , 
दिनांक २५/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ३१/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . वाय . एम . एच . खरादी , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश – २ , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . वाय . एम . एच . खरादी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ . भोकर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ , भोकर यांच्या न्यायालयाचे दिनांक २६ / 
०३/२०२२ व २७/०३/२०२२ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड यांनी पहावा , तसेच दिनांक २८ / ०३ / 
२०२२ ते ३०/०३/२०२२ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , भोकर यांनी पहावा . 

नांदेड , २४ मार्च , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ २४७३ 

९ ५ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , याजंकडून 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

वाचले . - श्री . एम . पी . पांडे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर यांचे 
पत्र क्र . २६१/२०२२ , दिनांक ०७/०४/२०२२ सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


औरंगाबाद विभाग 


जा.क्र.ब –२ ( १ ) ३१३४/२०२२ . - श्री . एम . पी . पांडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ०४ / 
२०२२ व १०/०४/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक १४/०४/२०२२ व १५ / ०४ / 
२०२२ रोजीच्या सुट्ट्यांचा फायदा जोडून , दिनांक ०८/०४/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते १६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . पी . पांडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . एम . पी . पांडे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


२ 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या न्यायालयाचे दिनांक 
० ९ / ०४ / २०२२ व १०/०४/२०२२ या कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील 
कार्यभार श्रीमती एम . बी . कुलकर्णी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा आणि दिनांक ११/०४/२०२२ ते १५/०४/२०२२ या 
कालावधीतील श्रीमती एम . आर . यादव , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा आणि उक्त कालावधीतील जरुरी व 
तात्कालीक कार्यभार श्री . ए . डी . सुर्यवंशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , भोकर यांनी पहावा . 

नांदेड , ८ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


९ ६ 

जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 

वाचले . - श्री . जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांचे पत्र क्र . १११/२०२२ , दिनांक ०६/०४/२०२२ सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


जा.क्र . ब - २ ( १ ) ३०८० / २०२२ - श्री . जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व १०/०४/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक 
१४/०४/२०२२ व १५/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक 
०८/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते १६/०४/२०२२ रोजीच्या 

कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 

येते . 


२ 

श्री . जि . दु . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री . के . एम . चंडालिया , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर 
यांनी पहावा . 
नांदेड , ६ एप्रिल , २०२१ . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


९ ७ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , याजंकडून 

वाचले.- श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांचे पत्र क्र . १०१३/२०२२ , दिनांक ०७.०४.२०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

जा.क्र.ब –२ ( १ ) ३१०१/२०२२ . - श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ११/०४/२०२२ ते 
१३/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व १०/०४/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक 
१४/०४/२०२२ व १५/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक 
०८/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते १६/०४/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील तळटीप 
-२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . जी . पांडे / यावलकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


२ 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्री . के . एम . चंडालिया , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हिमायतनगर 
यांनी पहावा . 

नांदेड , ६ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


२४७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


९ ८ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ यांजकडून 

वाचले . - श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ०६.०४.२०२२ व 
त्यावर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . 
१४०२/२०२२ , दिनांक ०६/०४/२०२२ व सोबत विहित नमुन्यातील 
परावर्तीत रजा मिळणेबाबतचा अर्ज , व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र.ब –२ ( १ ) ३१०२/२०२२ - श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक ०४/०४/२०२२ व 
०५/०४/२०२२ या ( २ ) दिवसांची परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत 
येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एम . बिरहारी 
/ जगताप , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


७ वे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ८ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 

नांदेड , ०७ एप्रिल , २०२२ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


९९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले . - श्री . वाय . एम . एच . खरादी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ , भोकर 
यांचे पत्र क्रमांक ४३५/२०२२ , दिनांक ०८/०४/२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . वाय . एम . एच . खरादी , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - २ , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


जा.क्र . ब - २ ( १ ) ३२२० / २०२२ - श्री . वाय . एम . एच . खरादी , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश –२ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दि . ०२/०५/२०२२ ते ०६/०५/२०२२ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकुण ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
०७/०५/२०२२ व ०८/०५/२०२२ रोजीच्या सुट्ट्यांचा फायदा जोडून , दिनांक 
० ९ / ०५ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . वाय . एम . एच . खरादी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ , भोकर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


२ 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ , भोकर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १ , 
नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , १२ एप्रिल , २०२२ . 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१०० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले . - श्री . पी . के . धोंडगे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र क्रमांक ७१६/२०२२ , दिनांक ११/०४/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 

जा.क्र . ब- २ ( १ ) ३२१० / २०२२. - श्री . पी . के . धोंडगे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दि . २०/०४/२०२२ ते २२/०४/२०२२ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
२३/०४/२०२२ व २४/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्ट्यांचा फायदा जोडून , मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . के . धोंडगे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९- ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . पी . के . धोंडगे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


२ 

२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . वि . म . गायकवाड , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 

नांदेड , १२ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ २४७५ 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


१०१ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले . - श्री . आर . आर . पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांचे पत्र क्रमांक ३ ९ ५ / २०२२ , दिनांक ०८/०४/२०२२ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 

जा.क्र . ब - २ ( १ ) ३१६७/२०२२ - श्री . आर . आर . पत्की , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ११/०४/२०२२ ते 
१३/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १०/०४/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक १४/०४/२०२२ व 
१५/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्ट्यांचा फायदा जोडून , दिनांक १०/०४/२०२२ 
ते १६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . आर . पत्की , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . आर . आर . पत्की , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


२ 

सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांनी पहावा . 
नांदेड , ०८ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


१०२ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , याजंकडून 

वाचले . - श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर 
यांचे पत्र क्र . ७ ९९ / २०२२ दि . ११.०४.२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र . ब –२ ( १ ) ३१६५/२०२० . - श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम - ५० अन्वये दि . ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १४ / 
०४/२०२२ व १५/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक 
१६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


२ 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांनी पहावा , तसेच त्यांना दिवाणी 
न्यायालय कनिष्ठ स्तर , देगलुर आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
करण्यासाठी याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 
नांदेड , ११ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 

जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


१०३ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , याजंकडून 

वाचले . - श्री . वि . म . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र क्र . ७१४/२०२२ दि . ११.०२.२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


क्र . ब - २ ( १ ) ३१६६ / २०२१. - श्री . वि . म . गायकवाड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम - ५० अन्वये दि . १२/०४/२०२२ व १३/०४/२०२२ या दोन 
( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १४/०४/२०२२ व १५ / ०४ / 
२०२२ रोजीच्या सुट्ट्यांचा फायदा जोडून , दिनांक ११/०४/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . वि . म . गायकवाड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . वि . म . गायकवाड , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


२ 

उपरोक्त कालावधीतील सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 
नांदेड , ११ एप्रिल , २०२२ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


२४७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


१०४ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले.- श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . १५१७/२०२२ , दिनांक 
१२/०४/२०२२ व सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र.ब –२ ( १ ) ३२७३/२०२२ - श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १२/०४/२०२२ 
व १३/०४/२०२२ या ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक १४/०४/२०२२ व १५/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून 
मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप –२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , 

वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 


५ वे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ८ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , १३ एप्रिल , २०२२ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


१०५ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , याजंकडून 

वाचले . १ ) जिल्हा न्यायालय , नांदेड कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक 
ब् –२ ( १ ) / ३१६५ / २०२२ , दिनांक ११/०४/२०२२ . 

२ ) श्री . एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
देगलूर यांचे पत्र क्र . ७६१/२०२२ , दि . १३/०४/२०२२ व त्यावरील 
आदेश . 


आदेश 

जा . क्र . ब –२ ( १ ) / ३२७२ / २०२२- उपरोक्त संदर्भ क्र . १ नुसार श्री . 
एस . जी . बरडे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये मंजुर करण्यांत 
आलेल्या दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ रजेपैकी दिनांक १३ / ०४ / 
२०२२ रोजीची एक दिवस अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
नांदेड , १३ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 


१०६ 

जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले . - श्रीमती एस . एल . सोयंके , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ११/०४/२०२२ व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठांकन क्र . १४६६/२०२२ , 
दि . ११/०४/२०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे 
बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


क्र.ब –२ ( १ ) ३२३४/२०२२ - श्रीमती एस . एल . सोयंके , 
६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १२/०४/२०२२ व 
१३/०४/२०२२ या ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
१४/०४/२०२२ व १५/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक 
१३/०४/२०२२ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६/०४/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एल . सोयंके , ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एल . सोयंके , 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 


२ 

६ वे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ८ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , १२ एप्रिल , २०२२ 


१०७ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश –१ , नांदेड . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 

वाचले.- श्री . डी . आर . देशपांडे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश –१ , बिलोली 
यांचे पत्र क्र . ६२६/२०२२ दि . १३.०४.२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . ब -२ ( १ ) ३२७५/२०२२ . - श्री . डी . आर . देशपांडे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश –१ , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ११/०४/२०२२ व १२/०४/२०२२ या 
दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व 
१०/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टया जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . आर . देशपांडे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १ , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . डी . आर . देशपांडे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली हे जर वर 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
नमूद 
असते . 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार जिल्हा 
न्यायाधीश –१ , नांदेड यांनी पाहिला आहे , तसेच उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालीक कामकाज दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड , १३ एप्रिल , २०२२ 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१०८ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , याजंकडून 

वाचले.- श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव , 
बा . यांचे पत्र क्र . ९ ८४ / २०२२ दि . २५.०४.२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


क्र . ब - २ ( १ ) ३५७२ / २०२२ - श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव , बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम -५० अन्वये दि . २७/०४/२०२२ ते ०२/०५/२०२२ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकुण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
०३/०५/२०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक ०१/०५/२०२२ 
रोजीचे ध्वजारोहण परभणी येथे करण्याच्या परवानगीसह तसेच दिनांक 
२६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०४/०५/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव , बा . हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९- ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव , बा . हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


२ 


स्थायी आदेशानुसार दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . 
यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
बा . यांनी पहावा , तसेच त्यांना दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
बा . या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचा - यांच्या वेतन देयकांवर तसेच 
इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत 
रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 


२४७७ 


३ 

श्री . वहाब अ . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव , 
बा . हे दिनांक ०१/०५/२०२२ रोजी मुख्यालयी उपलब्ध नसल्यामुळे नायगांव 
येथील न्यायालयातील महाराष्ट्र दिनानिमित्त दिनांक १ मे , २०२२ रोजीचे 
ध्वजारोहण श्रीमती आर . बी . सोरेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव बा . यांनी निर्दिष्ट वेळी करावे . 
नांदेड , २६ एप्रिल , २०२२ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


१० ९ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , याजंकडून 

वाचले . - १ ) श्री . एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापुर यांचे पत्र क्र . २२४/२०२२ दि . १ ९ .०४.२०२२ व सोबत विहीत 
नमुन्यातील परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


२ ) श्री . एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
अर्धांपुर यांचे पत्र जा . क्र . २३४/२०२२ दिनांक २१/०४/२०२२ व 
सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व फिटनेस प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र . ब –२ ( १ ) ३५२७/२०२२ . - श्री . एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम -६१ अन्वये दि . १ ९ / ०४ / २०२२ व २०/०४/२०२२ या दोन ( ०२ ) 
दिवसांची परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , अर्धांपुर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 

नांदेड , २५ एप्रिल , २०२२ 


के . एन . गौतम , 

जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


२४७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


११० 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , याजंकडून 
वाचले . - श्री . प . घ . तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , माहुर 
यांचे पत्र क्र . ५२१/२०२२ , दि . २२.०४.२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


क्र . ब –२ ( १ ) ३५२६ / २०२२.- श्री . प . घ . तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , माहुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम -५० अन्वये दि . २५/०४/२०२२ ते २७/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २३ / 
०४/२०२२ व २४/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक 
२२/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८/०४/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . प . घ . तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , माहुर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . प . घ . तापडीया , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , माहुर हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 


२ 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , माहुर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . व्ही . जी . परवरे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट यांनी पहावा , तसेच त्यांना 
दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , माहुर या आस्थापनेवरील अधिकारी व 
कर्मचा - यांच्या वेतन देयकांवर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , स्वीय प्रपंची लेखे 
व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान 
करण्यांत येत आहे . 
नांदेड , २५ एप्रिल , २०२२ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


१११ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचले.- १ ) श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . १५८ ९ / २०२२ , दि . 
१ ९ / ०४ / २०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजा मिळणेबाबतचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


२ ) श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , ७ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . १६४२ / २०२२ , दि . 
२१/०४/२०२२ व सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र , फिटनेस प्रमाणपत्र व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र.ब –२ ( १ ) ३५२८/२०२२ - श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , 

७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १ ९ / ०४ / २०२२ व 
२०/०४/२०२२ या ( २ ) दिवसांची परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत 
येते . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एम . बिरहारी / जगताप , 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . एम . बिरहारी 
/ जगताप , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


८ 

७ वे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ८ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहिला आहे . 
नांदेड , २५ एप्रिल , २०२२ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


११२ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

वाचले.- श्रीमती एस . आर . बडवे , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . १६४३/२०२२ , दि . २१/०४/२०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

क्र.ब -२ ( १ ) ३५२ ९ / २०२२ - श्रीमती एस . आर . बडवे , १० वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक २०/०४/२०२२ या 
( १ ) दिवसांची परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . आर . बडवे , १० वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . आर . बडवे , 
१० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 


१० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ९ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड , २५ एप्रिल , २०२२ 


के . एन . गौतम , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 


११३ 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले . - श्रीमती एस . आर . बडवे , १० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दि . १ ९ / ०४ / २०२२ व त्यावर दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठाकंन क्र . १५ ९९ / २०२२ , 
दिनांक १ ९ / ०४ / २०२२ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा 
मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

क्र.ब –२ ( १ ) ३४४१/२०२२ - श्रीमती एस . आर . बडवे , १० वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २५/०४/२०२२ व 
२६/०४/२०२२ या ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक २४/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक २३ / ०४ / 
२०२२ च्या रिमांडचे कामकाज संपल्यानंतर ते दिनांक २७/०४/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एस . आर . बडवे , १० वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एस . आर . बडवे , 
१० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 


असत्या . 


१० वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार ९ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड , २० एप्रिल , २०२२ 


के . एन . गौतम , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


११४ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , याजंकडून 

वाचले . - १ ) श्री . एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
अर्धापुर यांचे पत्र क्र . ३३२/२०२२ दि . ३१.०३.२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


२४७ ९ 


क्र . ब -२ ( १ ) ३०३७/२०२२ . - श्री . एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ०४ / 
२०२२ व १०/०४/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक १४/०४/२०२२ व १५ / ०४ / 
२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक ०८/०४/२०२२ च्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर हे पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९- ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . एम . डी . बिरहारी , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर हे जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


नांदेड , ०५ एप्रिल , २०२२ 


२ 


दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , अर्धापुर यांच्या न्यायालयाचे दिनांक 
११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ पर्यंतचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
श्रीमती आर . पी . घोले , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 
पहावा . तसेच दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ १०/०४/२०२२ , १४/०४/२०२२ व १५ / 
०४/२०२२ रोजीचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नांदेड यांचे दिनांक ३१/०३/२०२२ रोजीच्या रिमांडच्या आदेशानुसार अनुक्रमे 
५ वे , ६ वे , ७ वे , व ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 

पहावा . 


के . एन . गौतम , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


२४८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


११५ 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , याजंकडून 

वाचले.- श्री . पी . के . धोंडगे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , लोहा यांचे पत्र क्र . ६८ ९ / २०२२ , दि . ०५.०४.२०२२ , 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणेबाबतचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 

जा.क्र . ब - २ ( १ ) ३०३८ / २०२२. - श्री . पी . के . धोंडगे २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०७/०४/२०२२ व ०८ / 
०४/२०२२ या दोन ( २ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ० ९ / 
०४१/२०२२ व १०/०४/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . के . धोंडगे २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . पी . के . धोंडगे , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्यांच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्री . व्ही . एम . गायकवाड , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पहावा . 

नांदेड , ०६ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


शके १ ९ ४४ 


११६ 


भाग १ - पुरवणी 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले . - श्रीमती एन . एल . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . १६८ ९ / २०२२ , दिनांक २५.०४.२०२२ 
व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
आदेश 


क्र.ब –२ ( १ ) ३५७३/२०२२ - श्रीमती एन . एल . गायकवाड , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २६.०४.२०२२ व 
२७.०४.२०२२ या दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एल . गायकवाड , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्यांच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्रीमती एन . एल . गायकवाड , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्यांच 
पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


२ 


४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीत जरुरी व तात्कालीक कार्यभार श्रीमती बी . एम . एन . देशमुख , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड , २६ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 

जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ 


११७ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

वाचले . - श्री . मुदस्सर नदीम अ . नईम , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिस्ठ स्तर , नांदेड यांचे पत्र दि . २८.०४.२०२२ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे पृष्ठाकंन क्र . १७२८/२०२२ , दिनांक 
२८.०४.२०२२ व त्यावरील आदेश . 

आदेश 

जा.क्र.ब –२ ( १ ) ३७१६/२०२२ . - श्री . मुदस्सर नदीम अ . नईम , ९ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिस्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०२/०५/२०२२ 
ते ०५/०५/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या चार ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०१/०५/२०२२ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक 
०१/०५/२०२२ रोजीच्या ध्वजारोहणानंतर ते दिनांक ०६/०५/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . मुदस्सर नदीम अ . नईम , ९ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिस्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . मुदस्सर नदीम अ . नईम , ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिस्ठ स्तर , 
नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिले असते . 


उपरोक्त कालावधीतील ९ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिस्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार १० वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 

नांदेड , २ ९ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


११८ 


२४८१ 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

वाचले.- श्रीमती आर . ए . ए . खतीब , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , कंधार यांचे पत्र क्र . ७७१/२०२२ , दिनांक २८.०४.२०२२ व 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


क्र . ब - २ ( १ ) ३७१७/२०२२ - श्रीमती आर . ए . ए . खतीब , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०२.०५.२०२२ ते 
०४.०५.२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक ०१/०५/२०२२ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक ०१ / ०५ / 
२०२२ रोजीच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमानंतर ते दिनांक ०५/०५/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती आर . ए . ए . खतीब , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थानापन्न आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९ - ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्रीमती आर . ए . ए . खतीब , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
ह्या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


२ 


उपरोक्त कालावधीतील सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांच्या न्यायालयाचा जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावा . 

नांदेड , २ ९ एप्रिल , २०२२ . 


के . एन . गौतम , 

जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


२४८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , 


११ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजंकडून 

वाचले.- श्री . ए . आर . धामेचा , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
यांचे पत्र जा . क्र . ४०६८/२०२२ , दि . २५.०४.२०२२ , व सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 


जा.क्र.ब -२ ( १ ) ३६३८/२०२२ . - श्री . ए . आर . धामेचा , अतिरिक्त 
सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २ ९ / ०४ / २०२२ ते ०२/०५/२०२२ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक ०३/०५/२०२२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक 
२८/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०४/०५/२०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस 
मंजूर करण्यांत येते . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . आर . धामेचा , अतिरिक्त सह 
जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम 
३ ९- ब खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , 
श्री . ए . आर . धामेचा , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 


उपरोक्त कालावधीतील श्री . ए . आर . धामेचा अतिरिक्त सह 
जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार 
जिल्हा न्यायाधीश –२ , नांदेड यांनी पहावे . 

नांदेड , २७ एप्रिल , २०२२ . 


· 


श्रीकांत ल . आणेकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २४ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ०.०० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 

मुख्याधिकारी नगर परिषद , गेवराई , जि . बीड यांजकडून 
सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ कलम - चे 
कलम २६ ( १ ) अन्वये गेवराई शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे 
( दु.सू. ) प्रसिध्दीकरण 

जा . क्र . का . वि / न . र . ४००७ / २०२२ , दिनांक : - १८/१०/२०२२ 
ज्याअर्थी , गेवराई नगर परिषदेने ( यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण 
असे निर्देशिलेले ) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे उक्त क्षेत्र असे 
उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ 
( या पुढे उक्त अधिनियम असे निर्देशिलेली ) चे कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने 
कलम २३ ( १ ) व सह कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास 
योजना , गेवराई ( दु.सू. ) ( या पुढे उक्त प्रारूप विकास योजना असे 
उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ०२ , दिनांक २७ / ०१ / 
२०२१ अन्वये जाहीर करुन त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
औरंगाबाद विभाग पुरवणी भाग -१ मध्ये दिनांक २२-२८ / ०४ / २०२१ रोजी 
प्रसिध्द केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस 
अनुसरुन गेवराई नगर परिषद उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , शाखा बीड , बीड यांची 
नगर रचना अधिकारी म्हणून आदेश क्र . ७० ९ / २०२१ , दिनांक १०/०५/२०२१ 
अन्वये नेमणूक केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनूसार नगररचना 
अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , बीड शाखा , बीड यांनी 
उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमिन वापर नकाशा तयार 
केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करुन ती उक्त 
नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( ०१ ) अन्वये 
प्रसिध्द करण्यासाठी दि . २१ / ० ९ / २०२२ रोजी हस्तांतरीत केली आहे . 
औ भाग १ अ -२४ 


७३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने अधिनियमाचे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यासाठी ठराव क्र . ०१ , दिनांक १८ / १० / २०२२ 
पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , 
विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे . सदरहू 
योजने संबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध 
आहेत . 


१ ) मुख्याधिकारी , गेवराई नगरपरिषद , गेवराई 

२ ) सहायक संचालक , नगररचना , बीड शाखा , बीड 


उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / 
हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , गेवराई 
नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे 
आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या 
जातील . 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य 
शुल्क आकारुन गेवराई नगरपरिषद कार्यालयात उपलब्ध होऊ शकतील . 
स्थळ - गेवराई 

दिनांक १८/१०/२०२२ . 


मुख्याधिकारी , 

गेवराई नगरपरिषद , गेवराई . 


198 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०२२ : आश्विन / कार्तिक , २८-४ , शके १ ९ ४४ भाग १ - पुरवणी 

And whereas , the said Planning Authority has passed 
Resolution No. 01 , dated 18/10/2022 to publish the said Draft 
Development Plan under section 26 ( 1 ) of the said Act , for 
inviting suggestions / objections from the public ; 


BY CHIEF OFFICER MUNICIPAL COUNCIL GEORAI 
DIST . BEED 


NOTICE 

Publication of Draft Development Plan of Georai ( 2nd 
Revised ) Under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra Regional 
& Town Planning Act , 1966 

No. 4007/2022 , Dt . 18/10/2022 

Whereas the Georai Municipal Council , ( hereinafter 
referred to as " the said planning Authority " ) vide Resolution 
No. 02 dated 27/01/2021 had declared its intention to prepare 
a Draft Development Plan of Georai ( 2nd Revised ) 
( hereinafter referred to as the " said Draft Development Plan " ) 
for the area under its jurisdiction , ( hereinafter referred to as 
the said " area " ) as per the provision of section 21 ( 2 ) read 
with section 23 ( 1 ) & Section 38 of Maharashtra Regional 
& Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as the 
" said Act " ) and notice to than effect is published in 
Maharashtra Government Gazette Aurangabad Division , 
Supplement Part -01 on 22-28 / 04 / 2021 . 


And whereas as per the provision in section 24 of the said 
Act , the Municipal Council vide Order No. 709/2021 
Dt . 10/05/2021 has appointed Assistant Director Town 
Planning , Beed Branch , Beed as " Town Planning Officer " to 
prepare the said Draft Development Plan for the said area ; 


9 


And whereas , as per Town Planning Officer and Assistant 
Director , Town Planning , Beed Branch , Beed after having 
prepare Existing Land Use Map as per section 25 of the said 
Act , has prepared the said Draft Development Plan of the 
Said area and has handed it over to the said Planning Authority 
on 21/09/2022 for publication under section 26 ( 1 ) of the 
said Act ; 


Therefore , Georai Municipal Council hereby publishes 
the said Draft Development Plan along with the Report under 
section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / 
objections from the public . The copy of the said Draft 
Development Plan and Report thereof are kept open for 
inspection of the public at the following offices on all working 
days during office hours . 

1. The Chief Officer , Georai Municipal Council , Georai . 

2. Assistant Director , Town Planning , Beed Branch , Beed . 

The suggestions / objections if any , in writing from the 
public in this regard with reasons , shall be submitted to the 
Chief Officer , Georai Municipal Council , within the period of 
30 days from the date of publication of the Notice in 
Maharashtra Govt . Gazette . Suggestions / objections 
received by the Municipal Council within the period of the 30 
days from date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and 
particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Georai Municipal Council . 

Place - Georai 


Date : 18/10/2022 


Chief Officer , 

Georai , Municipal Council , Georai . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


